राज्यातील तलाठी संवर्गातील अस्थायी 
पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.५१/ई-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १० मे, २०२३ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ई-८, दि.२०/०३/२००६ 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.तळलाठी-२०२२/प्र.क्र.१८९/ई-१०,दि.११/१०/२०२२ 

3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८/०२/२०२३ 

४) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.मह/आस्था/४/आरआर/२८४/२०२३, दि.२८/०२/२०२३ 

५) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.२०२३/मशाका-१/अ.रा./२/कावी-, दि.१०/०३/२०२३ 

६) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे पत्र क्र.मशा/आस्था/कार्या-४/ईएनजी/मुवाप्र/तलाठी/सीआर-०१/२०२३, 
दि.१३/०३/२०२३ 

७) विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र.मशा ७ (२)/तलाठी आस्था/प्र.क्र.१२५/१८/कावि-३३०/२०२३, 
दि.२७/०३/२०२३ 

८) विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या.१/आस्था-४/७०७७/२०२३, जा.क्र.३५३१, 
दि.२४/०३/२०२३ 

९) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे पत्र क्र. आकाअ/भूसुधार/कावि-/२०२३, दि.२७/०३/२०२३ 


प्रास्ताविक:- 

शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ई-८, दि.२०/०३/२००६ 
अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयातील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार संपुर्ण राज्यासाठी 
तलाठी संवर्गाची एकूण १२६३७ मंजूर पदे होती. तथापि, पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यात दोन तालुका 
एक उपविभाग समायोजनाच्यावेळी करवीर उपविभागाकडील-१ तलाठी पद व्यपगत झाले. तसेच 
राज्यातील उपविभागाची पुनर्रचनेनुसार कोकण विभागात सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील उपविभाग कणकवली-१ व 
उपविभाग सावंतवाडी-१ अश्शी २ पदे कमी झालेली आहेत. त्यामुळे सद्य:स्थितीत आता जुन्या 
आकृतिबंधानुसार तलाठी (गट-क) संवर्गाची मंजूर पदांची संख्या-१२६३४ अशी आहे. सदर मंजूर पदांपैकी 
४०५९ पदे ही अस्थायी आहेत. सदर अस्थायी पदांना संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ दि.११/१०/२०२२ अन्वये 
दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदरची मुदत 
संपुष्टात आली असून आता वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या अखत्यारितील अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यानुषंगाने विभागीय आयुक्‍त, पुणे, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, 
नाशिक व अमरावती यांनी तलाठी संवर्गाच्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. सदर 
पदांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.५१/ई-१० 
शासन निर्णय - 


१. संपूर्ण राज्यात विभागनिहाय, जिल्हानिहाय तलाठी संवर्गाच्या मंजूर असलेल्या पदांपैकी ८५७५ पदे 
स्थायी असून, उर्वरित ४०५९ पदे अस्थायी आहेत. सदर पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा अधिक 
कालावधीसाठी रिक्‍त नसल्याचे सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांनी प्रमाणित केलेले आहे. सबब, सोबतच्या 
प्रपत्रः-अ मधील स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या तलाठी संवर्गाच्या एकूण ४०५९ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त, कोकण, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे व औरंगाबाद यांनी 
संदर्भ क्र. ४ वरील शासन निर्णयातील तरतुदींप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता मिळविण्याकरीता आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : पदनि-२०१६ / प्र.क्र.८ /१६/ आ.पु.क., दि. ०८/०२/२०२३ अन्वये 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१०१२१५५९४६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


SHRIKANT 
MADHUKAR MOHITE 


(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति 


-_0 ७ 


) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा. अ.मु.स (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) विभागीय आयुकत, विभाग नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे, नाशिक, कोकण. 
) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
) 

) 

) 

) 


A 


2) 0८ w 


षु 
सर्व जिल्हाधिकारी 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९) वित्त विभाग (आ.पु.क. / व्यय-९ कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
१०) अवर सचिव (कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवड नस्ती (कार्यासन ई-१०), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(२ Sm 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.५१/ई-१० 


शासन निर्णय क्र .अस्थायी-२०२-ई/५१.क्र.प्र/३१० ,मे १० -दिनांक ,२०२३ चे सहपत्र 


प्रपत्रअ- 
अ.क्र. | विभाग/जिल्हा | मंजूर प स्थायी पदे | अस्थायी पदे खर्चाचे लेखाशिष॑ 
[ai २ ३ 1 ४| षु ६ 
पुणे विभाग 
१ पुणे ६०६ ३९३ २१३ | 
3 मागणी क्रमांक सी-१ 2043- 
२ | सातारा ५५६ ३०० २५६ जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
a आस्थापना ०९४(०३)- ग्राम 
३ सांगली ३६६ २२७ १३९ अधिकारी ०९४-(०३॥०४) 
Eq सोलापूर ५५२ ३२४ २२८ आयुक्त, पुणे वेतने 
(2043 033 904) 
५ । कोल्हापूर ४६३ ३७६ ८७ 
एकूण | २५४३ १६२० 823 
नाशिक विभाग 
ea नाशिक ५५० ३३६ २१४ न 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
२ धुळे २३३ १५० ८३ जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
। आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
3. | नंदुरबार 230 १३२ ९८ अधिकारी- ०९४-०३२०४) 
Eq जळगांव ५२२ 336 १८६ आयुक्त, नाशिक वेतने 
(२०५३ ०३६ २०१) 
५ | अहमदनगर ५८३ ४१० १७३ 
एकूण | २११८ १३६४ ७५४ 
कोकण विभाग 
हि मुंबई उपनगर ५५ १८ ३७ | 
मुंबई मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
2 ठाणे १९६ १३७ YQ जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
3 पालघर १८३ १२७ ५६ अधिकारी- ०९४-(०३)(०४) 
आयुक्त, कोकण वेतने 
रायगड & 
Ea रायगड ३६८ २५९ १०९ (2043 0393) 
५ | रत्नागिरी ३९८ ३०७ ९१ 
६ । सिंधुदुर्ग २४३ वद ७७ 
एकूण | १४४३ १०१४ ४२९ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.५१/ई-१० 


अ.क्र. | विभाग /जिल्हा | मंजूर पदे | स्थायी पदे | अस्थायी प | खर्चाचेलेखाशिर्ष | 
1 १| २ ३ | ४ |. ५ & 
अमरावती विभाग 
Ba अमरावती ५३१ ४०० १३१ 
कोला ३१९ न fo मागणी क्रमांक सी-१ 2043- 
जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
2 (वतत क. स्वि aes आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
क्रि वाशिम २८८ २२८ ६० अधिकारी-०९४-(०३)(०४) 
५ बुलडाणा ५३९ ४२४ ११५ आयुक्त, अमरावती वेतने 
एकूण (२०५३ ०३४ २०१) 
एकूण | २३२६ १८०६ ५२० 
औरंगाबाद विभाग 
La] औरंगाबाद ३८९ २५५ १३४ 
२ ।जालना २९७ १८० ११७ मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
३ | परभणी 288 १9 _ आस्थापना 08% (03) - ग्राम 
ca हिंगोली १७७ ८३ ९४ अधिकारी ०९४-(०३)(०४) 
५ | नांदेड ४८३ २८४ १९९ आयुक्त, औरंगाबाद वेतने 
५ १ 
ह az 320 २४२३ १३७ (२०५३ ०३६ ९०१) 
Es लातूर ३१७ १८४ १३३ 
८ | उस्मानाबाद २५१ १४९ १०२ 
एकूण | २५३३ १५२३ १०१० 
नागपूर विभाग 
ea नागपूर ४३४ ३७१ ६3 
> | aut 284 a6 a मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
- जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
= 08 ६ ce आस्थापना 088 (03) ग्राम 
कि गोंदिया २०३ ११९ ८४ अधिकारी- ०९४-(०३)(०४) 
५ | चंद्रपूर ३०२ २१७ ८५ आयुक्त, नागपूर वेतने 
4 षु १3 १3 
६ | गडचिरोली २३७ १४४ ९३ 1. 
एकूण | १६७१ १२४८ ४२३ 
एकूण एकंदर | १२६३४ ८५७५ ४०५९ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


